जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय,कळंब, 
जि.धाराशिव (उस्मानाबाद) या न्यायालयासाठी 
वैयक्तिक ठेव खाते (PDA) उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पीएलए-२०२३/प्र.क्र.१६३/कार्या-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :-१ विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र:-सीआरसी २०१९/प्र.क्र.२०३/का-१२, 
7.2 जुले, 2022. 
2) विधि व न्याय विभाग,शासन अधिसूचना HATH :— सीआरसी २०१९/प्र.क्र.२०३/का-१२ 
दि.०१ मार्च, २०२३. 
३) विधि व न्याय विभाग ,शासन निर्णय क्र.डीडीओ २०२३/प्र.क्र.६५(१)/का-१२, 
दि.११ एप्रिल, २०२३. 
४ जिल्हा व अतरिकक्‍्त सत्र न्यायालय, कळंब,जि.धाराशिव यांचे जा.क्र./रोविले/ 
२१६/२०२३,दि.१३.०६.२०२३. 
५) प्रधान महालेखाकार )लेव ह (-॥, महाराष्ट्र सिविल लाईन्स, नागपूर यांचे टीएम/ग्रुप-२/ 
(_ & उ/क्र.११९४,दि.१४.११.२०२३ 
६) महालेखापाल (ले व ह), |, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. TM/Ch.2/UOR n0.948/L&JD/2023- 
२४/११९९, दि.१५.०२.२०२४. 
प्रस्तावना - 
कळंब, जि.धाराशिव (उस्मानाबाद) येथे संदर्भाधीन HQ येथील अधिसूचनेन्वये 
दि.०५.०३.२०२३ पासून जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय, कळंब, जि.धाराशिव (उस्मानाबाद) हे 
न्यायालय कार्यन्वित झाले आहे. संदर्भ क्र.३ येथीळ शासन निर्णयान्वये जिल्हा न्यायाधीडा-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कळंब , जि.धाराशिव (उस्मानाबाद) यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.४ रोजीच्या पत्रान्वये जिल्हा व 
अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय, कळंब, जि.धाराशिव (उस्मानाबाद) या न्यायालयाकरीता दिवाणी 
स्वरुपाचे वैयक्तिक ठेव खाते (>209/)उघडण्यास मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. त्यास 
अनुसरुन जिल्हा न्यायाधीहा-१ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश, कळंब , जि.धाराशिव (उस्मानाबाद) 
या न्यायालयाकरीता वैयक्तिक ठेव खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय : 
जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय, कळंब, जि.धाराशिव (उस्मानाबाद) 
करिता,जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कळंब , जि.धाराशिव (उस्मानाबाद) 
यांचे नावे, महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम ५१२ नुसार, दिवाणी स्वरुपाच्या 
जमा रकमा व परतफेडीच्या रकमांसाठी, वैयक्तिक ठेव खाते उघडण्यास खालील अटींच्या 
अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलए-२०२३/प्र.क्र.१६३/कार्या-१२ 


1. The said Personal Deposit Account shall be subject to Audit. 
2. The Administrator should ensure proper maintenance of Personal Deposit Account. 
3. Receipt into the PD account will be the Maintenance of Personal Deposit Account. 


Proceeding by the concerned parties as per the Court orders. Expenditure out of the Personal 
Deposit Account will be as per orders of the Court. 


4, No revenue receipt / Revenue expenditure transactions shall be booked in this PD. 


D: On a Monthly basis, the balance in this Personal Deposit Account shall be reconciled with 
the Treasury officer and yearly reconciliation with AG office for all types of Personal Deposits. 


6. At the end of each financial year, the balance in the PD may be forwarded by the Treasury 
office to AG for confirmation. 


ve All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this Personal Deposit 
Account. 


8. Office of the Pr. Accountant General (A & E) ॥ Nagpur will issue an authority on receipt 
of Government Orders 


The following shall be classification which may be recorded on every challan while 
depositing the amount in Treasury / Sub-Treasury. 


For Civil Court Deposit 


8443 - Civil Deposit 
104 - Civil Court Deposit 
Ol - District Judge-1 & Additional Session Judge, Kallamb, District 
Dharashiv ( Osmanabad) 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२९/२३/कोषा प्र-५ , 
दि.१८.०९.२०२३ अन्वये व महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) १, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या 
अनौपचारिक सं.क्र.९०.1॥/॥/७".२/(॥०३१॥०.१५६/_&))/२०२३-२४/११९९,दि.१५.०२.२०२४ 
अन्वये व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/५/.॥व959॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१७२३०९२३१२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
V | LA S VA S A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND. 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=64f5ab9e019c90ad5db684984df1 13ed09062245cb9e04 
2be5b12e5aa482fc17, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


p y 
serialNumber=CD7BB8BAA2D72280DD453A 12422482D4768A12 
6C83ECB44E84A8186EED4352A0, cn=VILAS VASANT GAIKWAD 


Date: 2024.02.28 17:32:31 +05'30' 


(विलास व्ही. गायकवाड) 


विधि सल्लागार-नि-सहसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) प्रबंधक (निरिक्षणे-१), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने), 

१) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , धाराशिव (उस्मानाबाद) 

२) जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाळय,कळंब, जि.धाराशिव (उस्मानाबाद) 

३) महालेखापाल-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता व लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलळए-२०२३/प्र.क्र.१६३/कार्या-१२ 


४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. धाराशिव 

५) उपकोषागार अधिकारी, कळंब, जि.धाराशिव 

६) वित्त विभाग,कोषा प्रशा-५, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


७) कक्ष अधिकारी का.२३ व २४,२५ विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


